उपसंचालक, आरोग्य सेवा ( परिवहन ), पुणे 
यांच्या अखत्यारितील ई-निविदा 
प्रसिध्दीसाठीच्या वर्तमानपत्रातील जाहिरात 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ४-आरोग्य /९८.प्र.क्र /2023- WAT 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : २३ मे, २०२३. 


वाचा :- १) शासन निर्णय वित्त विभाग,विअप्र -२०१३/प्र.क्र.३/२०१३ विनियम,भाग-२,मंत्रालय,मुंबई, 
दिनांक १७.०४.२०१५ 
2) जा.क्र.आसेप /कक्ष ११८-॥/हिरात देयक करण्यास मान्यता/२९५२-५६,दि.२८.०३.२०२३ 

प्रस्तावना :- 

उपसंचालक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या अधिनस्त कार्यरत विविध आरोग्य संस्थामधील 
रुग्णवाहिका व इतर सर्व वाहनांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्‍यक टायर, टयूब, बॅटरी, स्पेअरपार्ट 
ऑईल, सोलार सिस्टीम इत्यादीच्या प्रापणासाठी ई -निविदेच्या व्यापक प्रसिध्दीसाठी वर्तमानपत्रात 
जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या होत्या. सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत उपसंचालक,आरोग्य 
सेवा (परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिनस्त कार्यरत विविध आरोग्य संस्थामधील रुग्णवाहिका व इतर 
वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्‍यक टायर ट्युब, बॅटरी, स्पेअरपार्ट ऑईल, सोलर सिस्टीम, 
इत्यादीच्या प्रापणासाठी ई-निविदेच्या व्यापक प्रसिद्धीसाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 
होत्या. त्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे जाहिरात व प्रसिद्धी बाबतची सन २०१९ पासून आजअखेर 
वर्तमानपत्राची एकूण Yo देयके प्राप्त झाली होती. सन २०१९-२०, २०२०-२१,२०२१-२२ आणि 2022-23 या 
आर्थिक वर्षामध्ये लेखाज्रीर्ष २२१० २०५३ जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबी अंतर्गत प्राप्त अनुदानातून १४ देयके 
अदा केलेली आहेत. शिल्लक २६ देयके रक्‍कम रुपये २, ३४,२७३ /- (अक्षरी दोन लाख चौतीस हजार दोनठो 
त्र्याहत्तर रुपये मात्र) ची देयके अदा करणे शिल्लक आहेत. प्रलबित जाहिरातीच्या देयकांचा तपशील खालील 


प्रमाणे आहे :- 
RN BILL DETAILS INVOICE INVOICE NO AMOUNT 
० DATE 

1 IMPRINT DIGITECH 4.10.2019 INV/18-19/ID/128 3000 

2 IMPRINT DIGITECH 4.10.2019 INV/18-19/ID/127 3000 

3 IMPRINT DIGITECH 4.10.2019 INV/18-19/ID/129 3000 

4 IMPRINT DIGITECH 5.10.2019 INV/18-19/ID/135 3000 

5 IMPRINT DIGITECH 28.02.2019 INV/18-19/ID/215 2500 

lo | IMPRINT DIGITECH 28.02.2019 INV/18-19/ID/216 2500 

7 M/S . DAILY PRABHAT & POONA DAILY NEWS 19.09.2019 1909036999 5418 

rs SHREE AMBIKA PRINTERS PUBLICATIONS LAL | 19.09.2019 M/19-09/01859 7056 
BAG MUMBAI 

Ea M/S KESARI MARATHA TRUST NARAYAN | 16.12.2019 75184 7875 
PETH,PUNE 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ामा -2023/ प्र.क्र.९८/ आरोग्य-४ 


10 M/S KESARI MARATHA TRUST NARAYAN | 28.01.2020 75551 6300 

PETH,PUNE 
11 M/S PRABHODHAN PRAKASHAN PVT.LTD 28.01.2020 PA2183 8568 
12 THE INDIAN EXPRESS (P) LIMITED 16.02.2020 NH10264036 6405 
13 LOKMANYA SANJ VARTA PVT.LTD 13.06.2020 111/19-20 5197 
14 M/S LOKMAT MEDIA PVT LTD PUNE 14.06.2019 PA19CBLZZ/1301 22478 
15 M/S DAINIK SANJ MAHANAGRI PUNE 14.06.2019 764 3326 
16 M/S PRABHODHAN PRAKASHAN PVT.LTD 14.06.2019 PA384 6854 
17 M/S PRABHODHAN PRAKASHAN PVT.LTD 12.0.2020 PA2473 8568 
18 M/S UNIQ ADEVERTIESING SAMANTWADI THANE | 12.0.2020 UA/562/ASP/2019-20 4284 

WEST 
19 M/S DAILY PRABHAT & POONA DAILY NEWS 02.04.2020 2004046918 5418 
20 M/S H T MEDIA NEW DELHI 28.10.2020 104106038 44103 
21 M/S LOKMAT MEDIA PVT LTD NAGPUR 28.10.2020 NA20GBLZZ4680 22478 
22 M/S KESARI MARATHA TRUST NARAYAN | 04.06.2021 77884 4082 

PETH,PUNE 
23 PUDHARI PUBLICATION PVT LTD 04.06.2021 PU/2122/D11387 9676 
24 PUDHARI PUBLICATION PVT LTD 09.10.2021 PU/2122/D16504 8602 
25 THE INDIAN EXPRESS (P) LIMITED 26.08.2021 MH10345784 

4099 

26 THE TIMES OF INDIA BENNET COLEMAN AND | 28.08.2021 BCMH21RV-0026309 

CO.LTD 26486 

Total 
2,34 , 273 


उपरोक्त प्रमाणे रुपये २, 38,203 /- (अक्षरी दोन लाख चौतीस हजार दोनठो त्र्याहत्तर रुपये मात्र) 
इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
२. सदरचा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष, मागणी क्र.१, २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आर आर-१ 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य ८००- इतर खर्च ८००- (६) आरोग्य सेवा (परिवहन) यांची आस्थापना जाहिरात व 
प्रसिद्धी- २६-२२१०१०५३- ०२ या बाबीच्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.१९, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९२१४४४४४७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd7087 17bb4bef92 
b6886b147679a5af5a494e268689ab8d696 
dd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324 
CEA1A547AA04FODAQ794A00BEE 126E8678 


ATRAMW @s:2teu™ 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -2023/ प्र.क्र.९८/ आरोग्य-४ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


